श्री. महेश पालकर, शिक्षण सहसंचालक, गट-अ 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) यांच्या 
सेवा प्रत्यावर्तनानंतर पदस्थापना देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि- २६१८/प्र.क्र.१६२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र : निसूची-३६१८/प्र.क्र.५/प्रशा-२ 
दिनांक १४.०८.२०१८ 


२. शासनाचे समक्रमाकाचे दिनांक ७.१२.२०१९ रोजीचे पत्र 


३. शासनाचे समक्रमाकाचे दिनांक ५.१२.२०२० रोजीचे पत्र 


४. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्रमांक : एमजीसी/एफ/२२४०, 
दिनांक २३.०७.२०२१ रोजीचे पत्र 


शासन आदेठा- 


श्री. महेश मधुकर पालकर, शिक्षण सहसंचालक यांची संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या 


शासन निर्णयान्वये, शिक्षणाधिकारी (शिक्षण सहसंचाळक समकक्ष), बृहन्मुंबई 


महानगरपालिका, मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. तद्‌नंतर 


संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ च्या पत्रान्वये सदर प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता, संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांनी 


श्री. महेश पालकर, शिक्षण सहसंचालक यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत केल्या असून त्यांना शालेय 


शिक्षण विभागात रूजू होण्यासाठी दिनांक २३.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये कार्यमुक्त केले आहे. 


३. श्री. महेश पालकर, शिक्षण सहसंचालक यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून सक्षम 


प्राधिकारी याच्या पूर्वमान्यतेने प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना शिक्षण सहसंचालक, आयुक्‍त 


(शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय या पदावर करण्यात येत आहे. 


४. श्री. महेश पालकर, शिक्षण सहसंचालक यांचा दिनांक २३.०७.२०२१ AA) ते 


आदेशाच्या दिनांकापर्यच्या कालावधीत प्रशासकीय कारणास्तव पदस्थापनेकरीता सक्तीने 


प्रतिक्षेत रहावे लागळे. याकरीता ते Bader: जबाबदार नाही. सबब, सदरचा सक्तीचा 


प्रतीक्षाधीन काळावधी म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण sri) नियम १९८१ च्या नियम ९ (१४) 


(एफ) नुसार व शासन निर्णय वित्त विभाग, दिनांक २.०६.२००३ मधील तरतुदीनुसार कर्तव्य 


कालावधी म्हणून नियमित करण्यात येत आहे. 


झासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि- २६१८/प्र.क्र.१६२/प्रशा-२ 


घु. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१०१६५४१४१६२१ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DEEPAK VIJAY 
SHELAR 


Digitally signed by DEEPAK VUAY SHELAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOO! 


(दीपक छोलार) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. सर्व शिक्षण संचालक 


१ 
२ 
३. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
8 


. सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक, प्राथमिक, निरंतर शिक्षण) 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
७. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी 


9, 


२ 
३. 
४. निवड नस्ती, प्रशा-२ 


मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 


मा.राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 


अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 


पृष्ठ २ पैकी २ 


